निधी वितरण आदेशा क्र. १ सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मेंट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.३०/शिक्षण-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ मे, २०२३ 


संदर्भ: वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 


प्रस्तावना - 


वित्त विभागाचे दि. १२ एप्रिल, २०२३ च्या परिपत्राकान्वये वित्तीय वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीबाबत प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर,२०२३ अखेर) आव्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (बीम्स) निधी वितरीत केला जाणार आहे. प्रत्यक्षात बीम्स प्रणालीवर १०% च्या 
मर्यादेत निधी उपलब्ध असल्याने सदर निधी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षात मेंट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेकरिता वित्त विभागाने बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिलेला 
अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या Yo टक्केच्या मर्यादेत म्हणजे एप्रिल ते जून,२०२३ या पहिल्या 
तिमाहिसाठी २०टक्के , जुलै ते सप्टेंबर,२०२३ साठी २० टक्के व ऑक्टोबर ते डिसेंबर,२०२३ साठी ३० टक्के 
या प्रमाणे निधी वितरीत केला जाणार आहे. परंतु सद्यस्थितीत वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर १० % निधी 
उपलब्ध करून दिला असल्याने, सदर १० % निधी खालील नमूद लेखाशिर्षांतर्गत रकाना क्र.५ अन्वये 
रू. ५,१०,१५,०००/- ( अक्षरी रक्‍कम रूपये पाच कोटी दहा लाख पंधरा हजार Had ) इतकी रक्‍कम 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय वितरीत 

क्र. तरतूद करावयाचा १० 
can निधी 

i | 2 3 ef ५ 

a माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणा-या विजाभज व | 2224 ई ८९३ १,५०,००० १५,००० 


विमाप्र विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्व शिष्यवृत्ती 


२ | सैनिकी झाळेत प्रशिक्षण घेणा-या २२२५ इ ९२८ ३,००,००,००० ३०,००,००० 
शुल्काचे प्रदान (प्रदान ) 
3 ।इ.८ वी ते १० मध्ये शिकणा-या विमुक्त जाती | २२२५ ई ९८२ १६,००,००,००० १,६०,००,००० 
भटक्या जमाती प्रवर्गातील मुलींकरीता 
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.३०/शिक्षण-२ 


8 ।इ.५ वी ते ७ मध्ये शिकणा-या इतर २२२५ एफ२४५ । १६,००,००,००० १,६०,००,००० 
मागास प्रवर्गातील  मुलींकरीता 
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती 
५ | इ.८ वी ते १० मध्ये शिकणा-या इतर मागास । २२२५ एफ १६,००,००,००० १,६०,००,००० 
प्रवर्गातील मुलींकरीता सावित्रीबाई फुले | २७२ 
शिष्यवृत्ती 
५१,०१,५०.००० ५,१०,१५,००० 


२. सदरहू योजनांकरीता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक 
अधिकारी राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत 
विहित प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण ( जिल्हानिहाय खर्च / 
लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची दक्षता संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 

3. उपरोक्त योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिका-यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळेवेळी वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणतीही 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 

४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळेवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करून निधी वितरीत करण्यात यावा. 


प्‌. सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१५१५१४४०७६३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VARSHA SUNIL ५० णाल 


2.5.4.20=765dae4fef3315¢4544a15270edc443fbacf630172f5e6b73 
2d16b64198d8 1ba, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S A M A N T serialNumber=AF4E3A3AADACA1026547EF614DF4DE89D6699480 
6D3760116832BB3AADEAF9FB, cn=VARSHA SUNIL SAMANT 
Date: 2023.05.15 15:17:08 +05'30° 
(व. सु. सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
2) मा. अप्पर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.३०/शिक्षण-२ 


६) सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 
७) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) निवडनस्ती ( शिक्षण -२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


